तण हेदेखील एक फ़ूल आहे 








जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरचा जन्म विपन्नावस्थेत झाला. 
जन्मत:च तो आजारी, दुर्बळ होता. त्याचे वडिल 
नुकतेच निर्वतले होते. तो आणि त्याचा भाऊ जेम्स या 
दोघांची जबाबदारी एकट्या आईवर होती. सर्वात 
वाईट म्हणजे तो एका गुलामाचा मुलगा होता. त्याचं 
भविष्य अंधकारमय होतं. 


पण जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर अद्वितीय माणूस ठरला. 
वाईटाचं चांगुलपणात, निराशेचं आशेत आणि द्वेषाचं 
प्रेमात रुपांतर करण्यात तो यशस्वी झाला. आपलं 
आयुष्य त्यानं भोवतालच्या जगातल्या प्रत्येक 
माणसाला मदत करण्यासाठी वेचलं. 


ही त्याची कहाणी आहे. 


जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरचा जन्म १८६० साली म्हणजे ण्या चा पणगा थाड 424य्याय 


शंभराहून अधिक वर्षांपूर्वी मिसुरीमध्ये झाला. तो एक पणे गौरी काम्य चोर घुसले. सगळेजण 
भयानक कालखंड होता. आपापल्या मालकांपासून म्हणजे मोझेस कार्व्हेरच्या घरात ते चोर घुसले. सगळेजण 
वर :्त्वाकधित्याना आत ानी यागी पा१याचागरात्यायायागवणगरीततात 


र॥४॥-॥ २०१ (२११ 1 दोघांना [धारात 
बा वा ल ना क कात्त माणसं त्या दोघांना घेऊन अंधारात पसार झाली. 








मोझेस आणि त्याची बायको सुझान या दोघांनी मेरीच्या 
मुलांना सांभाळलं. जॉर्ज बारकुडा आणि अशक्त होता. पण 
तो वाढायला लागला तसा तो वेगळा असल्याचं लक्षात आलं. 
त्याला आपल्याभीवतीच्या प्रत्येक गोष्टीचं कुतूहल होतं. 
पाऊस, फुलं, किडेमकोडे सगळ्याबद्दल त्याला प्रश्न 
पडायचे. कार्व्हर दांपत्याला त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देता येत 
नसत. 















लहानपणी जॉर्ज त्यानं लावलेल्या रोपांबरोबर तास ना तास 
घालवायचा. एखादं रोप वाढत नसेल तर त्यामागाचं कारण शोधून 
काढायचा. मग ते रोप जीव धरायचं आणि फुलायचं. हिवाळ्यात तर 
थंडीपासून वाचवायला तो झाडांवर आच्छादन घालायचा. 
वसंतक्रतूत बिया रुजवायचा. जॉर्ज प्रत्येक झाडाची प्रेमानं निगा 
राखायचा. 

लवकरच शेजारीपाजारी आपल्या झाडांबद्दल जॉर्जचा सल्ला 
मागायला लागले. त्याला ते प्लांट डॉक्टर म्हणायचे. 


न पितासगटातता्यातडेपापाट 
ब्वगवयीनातर यायचा र 


त्याला शाळेत जाऊन शिकायचे वेध 
चधायातार 

दरम्यान, गुलामगिरी संपली. पण 
आसपासच्या शाळांमध्ये निग्रो 
शव१॥१-ाऱ्यर ५4 
वयाच्या दहाव्या वर्षी, जॉर्ज आपला 
९:७० ॥-॥॥-॥॥--०0्‌ 
॥४1॥॥०१॥१-॥॥पर 
शोधायला बाहेर पडला. 















जिथे जिथे शाळा सापडली, तिथे तिथे जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर 
राहिला. जगण्यासाठी त्यानं मिळेल ती कामं केली. लोकांकडे 
फरशा पुसल्या, धुणं धुतलं, स्वयंपाक केला. तो जे काम करत 
असे, ते उत्कृष्ट दर्जां करत असते. छोटी कामंही त्याला 
महत्वाची वाटत. 

काही लोकांनी जॉर्जचा आपल्या मुलाप्रमाणं सांभाळ केला. 
प्रथम तो मारिया आणि अटी वॅटकिन्स यांच्याकडे राहिला. ते 
त्याला आईवडिलांसारखेच होते. नंतर तो कॅन्ससमध्ये गेला 
आणि ल्यूसीआंटी आणि सेम्यूरअंकल बरोबर राहिला. तो शांत, 
मदतशील, प्रेमळ मुलगा त्या दोघांचाही आवडता होता. 








जॉर्जनं अनेक वर्ष कष्ट केले. कॉलेजसाठी तो सतत पैसे 
साठवायचा. ज्या मुलांना पालकांची मदत होती ती मुलं जॉर्जच्या 
खूप आधीच कॉलेजमध्ये शिकत होती. जॉर्ज कॉलेजच्या शिक्षणाचे 
पैसे साठवेपर्यंत तीस वर्षांचा झाला होता. तरीही कॉलेजप्रवेश 
सोपा नव्हताच. सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये फीचे पैसे द्यायची तयारी 
असूनही निग्रोंना प्रवेश मिळत नव्हता. 


जॉर्ज डगमगला नाही. तो आयोवा राज्यात गेला. तिथे निग्रो 
विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश असणारं कॉलेज त्याला सापडलं. 
कॉलेजमध्येहौ जॉर्ज कामं करत होताच. त्यानं तिथे विद्यार्थ्यांचे 
कपडे धुण्यासाठी लाँडी सुरु केली. 


त्याचं शिक्षण चालू होतंच. शिकायला उत्सुक असलेला तो एक 
हुशार विद्यार्थी असल्याचं त्याच्या शिक्षकांना आणि मित्रांना 
लवकरच कळून चुकलं. तो पियानो वाजवायचा, सुरेख गायचा 
आणि तो उत्तम चित्रं काढायचा. खरं तर, आपण कलाक्षेत्रातच 
चमकावं असंही त्याला काही काळ वाटत होतं. 



















पण आपण पुढे काय करावं याबद्दल तो जितका विचार करत असे, 
तितकं लोकांसाठी काही करायची त्याची उर्मी उफाळून यायची. आपले 
शेजारी आपल्याला प्लांट डॉक्टर म्हणायचे असं त्याला अधूनमधून 
आठवायचं. 


झुडपांबद्दलचं त्याचं प्रेम विलक्षणच होतं. जिथं कुठे त्यानं वास्तव्य केलं, 
तिथे त्याच्या खोलीत कायम रोपं वाढवली. 


मग, जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरनं शेती हा विषय शिकण्यासाठी निवडला. 
तो झाडं, फुलं, जमिनीचे प्रकार याबद्दल शिकला. वेगवेगळ्या तणांची 
नावं त्यानं माहिती करुन घेतली. त्याच्यासाठी तेही महत्वाचं होतं. तो 

। नेहमी म्हणायचा : तण म्हणजे चुकीच्या ठिकाणी वाढणारं फ़ूल. 

. अजूनहीत्याला खूप प्रश्न पडायचे. कोणालाच ल्या प्रश्नाचं उत्तर देता 
आलं नाही, तर तो स्वत:च उत्तर शोधायचा. रोपांवर प्रयोग करुन त्यानं 
इतर कोणाला ठाऊक नसलेली असंख्य गुपितं उलगडली. 


कॉलेजचं शिक्षण संपल्यावर जॉर्ज शिकवायला लागला. | 
अलाबामाल्या एका निग्नोंसाठी असलेल्या कॉलेजमध्ये त्याच्या र री 
बुध्दिमत्तेची गरज आहे असं त्याला कळलं. तिथे म्हणजे, .. > 
टस्कगी इन्स्टिट्यूटमध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरनं आयुष्याचं . 
ध्येय पूर्ण केलं. 







अलाबामाध्ये प्राध्यापक कार्व्हरनं विद्यार्थ्यांना आणि शेतीवर 
गुजारा करणार्‌::या गरीब निग्नो शेतकरयांना शिकवलं. 
चांगलं पीक घेण्यासाठी त्यांना काही मूलमंत्र शिकवले. 


बहुतेक शेतकरी कापूस पिकवत होते. पण टोळधाडी आणि पाऊस 
यांच्यामुळे अनेकदा पिकांचं नुकसान व्हायचं. शेतक-यांना दोन 
वेळचा घासही त्यातून मिळत नव्हता. 

















कार्व्हरनं त्यांना कापूस सोडून इतर पिकं घ्यायला सांगितलं. रताळी, 
भुईमूग ही देखील रुजायला सोपी, चांगली पिकं आहेत. फक्त कापूस 
पिकवून जमिनीची हानी होते. दरवर्षी आलटूनपालटून वेगवेगळी 
पिकं घ्या.. असं कार्व्हरनं सुचवलं. 


शेतरक-यांना मात्र ते पटत नव्हतं. भुईमूग आणि रताळी लावायची 
त्यांना भीती वाटत होती. कोणीच ते विकत घेणार नाही अशी त्यांना 
खात्री होती. 





पण कार्व्हरनं मात्र प्रयोगशाळेत भरपूर प्रयोग केले होते. 
रताळ्यापासून अनेक गोष्टी तयार करता येतील हे त्यानं 
शोधलं. त्यानं रताळी वापरुन साबण, कॉफी आणि स्टार्च 
तयार केलं. रताळ्यांपासून त्यानं १०० निरनिराळ्या वस्तू 
बनवल्या. 


शेंगदाण्यांना तेव्हा मंकी फूड असं नाव होतं. कार्व्हरनं 
शेंगादाणे माणसांना खायलाही चांगले आहेत असं समजावून 
सांगितलं. एवढचं नव्हे, तर त्यानं शेंगदाण्यांपासूनही अनेक 
वस्तू बनवल्या. कागद, शाई, शोव्हिंग क्रीम, सॉसेस, 
लिनोलिअम आणि चक्क दूधही. खरं तर त्यानं 
शेंगदाण्यांपासून ३०० वस्तू बनवल्या होत्या. 


एकदा, टस्कगीमध्ये खास पाहुणे येणार होते. तेव्हा डॉ. 
कार्व्हरनं जेवणाचा मेन्यू ठरवला होता. पाहुणे टेबलाभोवती 
बसून खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेत होते. सूप, क्रीम चिकन, 
ब्रेड, सॅलड, कॉफी, कंडी, केक आणि आईसक्रीम. हे सगळं 
जेवण शेंगदाण्यांपासून बनवलं आहे हे पाहुण्यांना कळल्यावर 
त्यांना विलक्षण आश्चर्य वाटलं. 





हळूहळू शेतकर्‌::यांना जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरचं म्हणणं 
पटायला लागलं. त्यांनी भुईमूग आणि रताळी लावायला सुरुवात 
केली. त्यांच्या लक्षात यायच्या आत अलाबामामधली ती दोन 

| महत्वाची पिकं ठरली. 





लवकरच संपूर्ण अमेरिका डॉ. कार्व्हर या वल्लीला ओळखायला लागली. 
समाजातल्या अनेक प्रतिष्ठित लोकांनी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्याचा 
सत्कार केला. सल्ला मागणारे शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी यांच्या पत्रांनी त्याची 
पत्रपेटी रोज ओसंडून वहात असायची. त्याला गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‌या, 
कामं यांचे प्रस्ताव यायचे. ते सगळे त्यानं नाकारले. पैसा त्याच्यासाठी कधीच 
महत्वाचा नव्हता. मिळालेले अनेक चेक त्यानं कधी वटवले सुध्दा नाहीत. 















आयुष्यभर जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर यानं लोकांकडून काहीच मागितलं नाही. तो 
सतत कुणालातरी मदत करत असायचा. कायम एकटेपणात आयुष्य काढलेला 
कार्व्हर स्वावलंबी होता. आपले कपडे धुणं, रफ करणं हे तो स्वत:च करायचा. 
आपणच तयार केलेला साबण तो वापरायचा आणि स्वत:च्या हातानं उगवलेलं 
अन्न खायचा. 





दारिद्यात जन्माला आलेल्या आणि अंधकारमय भविष्य 
असलेला एक गुलाम मुलगा मोठा झाल्यावर देशातला एक 
महान संशोधक बनला. 


डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हरनं आपल्या श्रमानं केवळ स्वत:च्या 
देशाच्याच नव्हे, जर जगभरातल्या लोकांचं आयुष्य सोपं केलं. 


समाप्त 





